RNI No.MAHBIL / 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ७ , अंक ८ ] 

] 


७ 


गुरुवार , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष 

२३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २३ डिसेंबर , २०२१ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L.A. BILL No.XXXVOF 2021 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES 

ACT , 2016 . 


सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३५ . 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक . 
ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यामध्ये 

, 
आणखी 

सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम 
करण्यात येत आहे : 


२०१७ चा 
महा . ६ . 


1 


1 


१ . 


या अधिनियमास , महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( तिसरी सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ , असे म्हणावे . संक्षिप्त नाव . 


1 


( १ ) 


भाग पाच - ४८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


सन २०१७ 


२०१७ चा 


महा . ६ . 


२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य अधिनियम " असा 
चा महाराष्ट्र केला आहे ) याच्या कलम २ मध्ये , खंड ( ८ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 

, 
अधिनियम क्रमांक 
“ ( ८ ) “ कुलपती " , " प्र - कुलपती " व " कुलगुरू " याचा अर्थ , अनुक्रमे , विद्यापीठाचे कुलपती , 

, 
सुधारणा . 

प्र - कुलपती व कुलगुरू , असा आहे ; " . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल , 


६ याच्या कलम 
२ ची 


1 


३ . 


सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
६ यामध्ये कलम 


९क समाविष्ट 


करणे . 


प्र - कुलपती आणि 
त्याचे अधिकार व 

कर्तव्ये . 


९क . ( १ ) उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री , विद्यापीठाचा प्र - कुलपती असेल आणि कुलपतीच्या 
अनुपस्थितीमध्ये विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवील . 

( २ ) प्र - कुलपती , विद्यापीठाच्या विद्याविषयक व प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असणारी कोणतीही 
माहिती मागवील आणि अशा मागणीचे विद्यापीठाकडून अनुपालन करण्यात येईल . 

( ३ ) प्र - कुलपती , कुलपती लेखी आदेशाद्वारे सोपवील अशा कुलपतीच्या अधिकारांचा वापर करील 
व अशी कर्तव्ये पार पाडील आणि असे अधिकार सोपविणे हे , अशा आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील 
अशा निबंधाच्या व शर्तीच्या अधीन असेल . " . 


४ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये , खंड ( १३ ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 


सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

६ याच्या कलम 
१० ची सुधारणा . 


“ ( १३ क ) संचालक , मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन ; " . 


५ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये , 


सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

६ याच्या कलम 
११ ची सुधारणा . 


( १ ) पोट - कलम ( ३ ) मधील , 


( क ) खंड ( क ) मध्ये , 


( एक ) “ कुलपतीला योग्य अशा नावांची ” या मजकुराऐवजी , “ राज्य शासनाला 
योग्य अशा नावांची ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 


" 


3 


( दोन ) उप - खंड ( तीन ) नंतर , पुढील उप - खंड समाविष्ट करण्यात येईल 


( चार ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे राज्यातील सांविधिक सार्वजनिक 
विद्यापीठांचे दोन माजी कुलगुरू . ” ; 


7 


( ख ) खंड ( ग ) मधील , “ समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य ” या मजकुरानंतर , “ विद्यमान 
अध्यापक किंवा अधिकारी किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा सदस्य या नात्याने , ” हा 
मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; 


( ग ) खंड ( घ ) मध्ये , “ तीन " हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 


3 


> 


( घ ) खंड ( ङ ) मध्ये , “ कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केली जाण्यासाठी कुलपतीच्या विचारार्थ 
या मजकुराऐवजी , “ राज्य शासनाकडे , ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


לל 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


३ 


60 


येईल : 


१३ ची सुधारणा . 


७ . 


“ २४ क . 


1 


जतन व प्रचालन . 


( २ ) पोट - कलम ( ४ ) ऐवजी , पुढील पोट - कलमे दाखल करण्यात येतील : 

( ४ ) राज्य शासनास , कुलगुरू म्हणून नियुक्त करण्यासाठी , समितीने शिफारस केलेल्या 
नामिकेमधून कुलपतीला दोन व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करता येईल : 

परंतु , जर राज्य शासनाने अशाप्रकारे शिफारस केलेल्या व्यक्तींपैकी कोणत्याही व्यक्तीस 
मान्यता दिली नाही तर , त्यास , त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती घटित 
केल्यानंतर , अशा नवीन समितीकडून नवीन नामिका मागविता येईल . 

( ४ क ) कुलपती , राज्य शासनाने पाठविलेल्या नामिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी 
एका व्यक्तीची तीस दिवसांच्या आत कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करील . ” . 
६ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मधील , पोट - कलम ( ६ ) ऐवजी , पुढील पोट - कलम दाखल करण्यात सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
( ६ ) कुलपती , कुलगुरूने राज्य शासनाला सुचविलेल्या नावांमधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या ६ याच्या कलम 
तीन नावांच्या नामिकेमधून , विद्यापीठासाठी प्र - कुलगुरूची नियुक्ती करील . ” . 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम २४ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

सन २०१७ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
६ यामध्ये कलम 
२४ क समाविष्ट 

करणे . 
( १ ) विद्यापीठाच्या मराठी भाषा विभागाचा प्रमुख हा , पदसिद्ध मराठी भाषा व साहित्य संचालक , मराठी 
जतन व प्रचालन संचालक असेल . 

भाषा व साहित्य 
( २ ) जेव्हा मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन संचालकाचे पद रिक्त होईल किंवा संचालक , 
आजारपण किंवा अनुपस्थिती या कारणाने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने आपल्या पदाची कर्तव्ये पार 
पाडण्यास असमर्थ असेल तेव्हा , कुलगुरू , नवीन संचालक पद ग्रहण करेपर्यंत , किंवा यथास्थिति , संचालक 
कामावर परत रूजू होईपर्यंत , संचालक म्हणून स्थानापन्न करण्याकरिता , विद्यापीठाच्या मराठी भाषा विभागातील 
अध्यापकांमधून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करील . 

( ३ ) संचालक , मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन पुढील अधिकारांचा वापर करील व पुढील 
कर्तव्ये पार पाडील 

( क ) शिक्षणाचे व संप्रेषणाचे माध्यम म्हणून मराठीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना करणे ; 

( ख ) अन्य राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय परिसंस्था , खाजगी विद्यापीठे , अशासकीय संघटना , 
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या यांच्या सहयोगाने विविध विषयांतील पुस्तकांचा अनुवाद करण्यासाठी 
उपाययोजना करणे 

( ग ) मराठी भाषा व साहित्य समृद्ध करण्यासाठी व त्यांचा प्रसार करण्याकरिता माहिती व 
संदेशवहन तंत्रज्ञानाच्या विस्तृत वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना करणे 

( घ ) मराठी भाषेचा इतर भाषांशी असलेला सांस्कृतिक व भाषाशास्त्रीय संबंध यांवरील मराठी 
भाषेतील संशोधनास चालना देण्यासाठी , आंतर - सांस्कृतिकता लक्षात घेऊन , इतर भाषांतील साहित्याचा 
मराठी भाषेत अनुवाद करण्याचे कार्य करण्यासाठी उपाययोजना करणे ; 

( ङ ) महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठामध्ये मराठी भाषेतील व्यावसायिक व उपयोजित स्वरूपाच्या 
पाठ्यक्रमांना चालना देणे ; 

( च ) मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडता यावीत म्हणून 
विद्यापीठ प्राधिकरणांद्वारे , त्यास नेमून देण्यात येईल असे इतर कोणतेही काम हाती घेणे 

( छ ) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेल्या किंवा कुलगुरुने किंवा प्र - कुलगुरुने 
त्यास वेळोवेळी , नेमून दिलेल्या अशा इतर अधिकारांचा वापर करणे आणि अशी इतर कर्तव्ये पार 
पाडणे . ” . 


1 


: 


3B 


3 


1 


भाग पाच - ४८-१ - अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम २६ मधील , खंड ( १७ ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात 


सन २०१७ चा ८ . 

महाराष्ट्र येतील : 
अधिनियम क्रमांक 

६ याच्या कलम 
२६ ची सुधारणा . 


“ ( १७ क ) मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन मंडळ ; 


( १७ ख ) 


समान संधी मंडळ " 


९ . 


- 


60 


1 


5 


1 


सन २०१७ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम २८ मध्ये , 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( १ ) पोट - कलम ( २ ) मधील , 
६ याच्या कलम 

( क ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 
२८ ची सुधारणा . 

" ( कक ) प्र - कुलपती ; " ; 
( ख ) खंड ( ठ ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( ठक ) संचालक , मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन मंडळ ; " ; 
( ग ) खंड ( प ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील : 

“ ( पक ) राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्थांचे व राष्ट्रीय प्रयोगशाळांचे संचालक किंवा 
प्रमुख , वरिष्ठ शास्त्रज्ञ , शिक्षण , सामजिक कार्य , संस्कृती , क्रीडा , साहित्य व सहकार चळवळ 
यांतील पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती , उल्लेखनीय योगदान असलेला पर्यावरणवादी , महिलांचे 
हक्क व सबलीकरण यांच्या प्रचालनासाठी कार्य केलेल्या राष्ट्रीय लौकिक प्राप्त असलेल्या 
व्यक्ती , संप्रेषण परिसंस्थांचा किंवा शैक्षणिक परिसंस्थांचा प्रमुख किंवा संचालक अथवा राष्ट्रीय 
वृत्तपत्राचा किंवा इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमाचा संपादक किंवा पुरस्कार विजेता पत्रकार असतील , 
अशा राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या पाच व्यक्ती 

( पख ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाचा , ऑलिम्पिक , राष्ट्रकुल , जागतिक विजेतेपद 
स्पर्धा ( वर्ल्ड चॅम्पीयनशीप ) , एशियाड किंवा राष्ट्रीयस्तरावरील पुरस्कार विजेता यांमधील एक 
खेळाडू 

( पग ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाची विद्यावाचस्पती ( पीएच.डी. ) पदवी असलेली 
सामाजिक कार्य क्षेत्रातील एक व्यक्ती ; " ; 
( २ ) पोट - कलम ( ३ ) ऐवजी , पुढील पोट - कलम दाखल करण्यात येईल : 

“ ( ३ ) सर्वसाधारणपणे , कुलपती हा , अधिसभेच्या अध्यक्षस्थानी असेल आणि त्याच्या 

अनुपस्थितीत , प्र - कुलपती आणि प्र - कुलपतीच्या अनुपस्थितीत , कुलगुरू हा अध्यक्षस्थानी असेल . ” . 
सन २०१७ चा १० . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये , पोट - कलम ( ४ ) मधील , खंड ( ट ) नंतर , पुढील खंड 

महाराष्ट्र समाविष्ट करण्यात येतील 
अधिनियम क्रमांक 

" ( टक ) राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या परिसंस्थेचा व राष्ट्रीय प्रयोगशाळांचा संचालक किंवा प्रमुख , पद्म 
पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती , पर्यावरण , महिला विकास आणि संप्रेषण व प्रसार माध्यमे या क्षेत्रातील राष्ट्रीय 
स्तरावरील मान्यताप्राप्त किंवा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता यांमधून राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित करावयाचा 
एक सदस्य ; 

( टख ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाची विद्यावाचस्पती ( पीएच.डी. ) पदवी असलेली सामाजिक 
कार्य क्षेत्रातील एक व्यक्ती ; " . 

११ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६० नंतर , पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील : 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
६ यामध्ये कलमे 

६० क व ६० ख 
समाविष्ट करणे . 


1 


1 


: 


- 


६ याच्या कलम 


३० ची सुधारणा . 


सन २०१७ चा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


५ 


“ ६० क . ( १ ) राज्याची राजभाषा म्हणून तसेच जनतेच्या संपर्काची स्थानिक भाषा म्हणून मराठी मराठी भाषा व 

साहित्य जतन व 
भाषेचे जतन व विकास करण्यासाठी एक मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन मंडळ असेल . 

प्रचालन मंडळ . 
( २ ) मंडळ , पुढील सदस्यांचे मिळून बनलेले असेल 


- 


( क ) प्र - कुलगुरू 


अध्यक्ष ; 


( ख ) संचालक , राज्य मराठी विकास संस्था किंवा तिची नामनिर्देशित व्यक्ती 


3 ; 


( ग ) अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित करावयाचा अखिल 
भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा एक माजी अध्यक्ष ; 


( घ ) कुलगुरूद्वारे नामनिर्देशित करावयाचे मराठी भाषा व साहित्य यांचे विकास करण्याचे काम 
करणा - या नागरी समाजाचे किंवा संघटनांचे दोन सदस्य ; 


( ङ ) विद्यापीठाच्या मराठी भाषा विभागामधील विभाग प्रमुखाव्यतिरिक्त एक वरिष्ठतम प्राध्यापक ; 

( च ) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा संलग्न महाविद्यालयातील मराठी भाषा विभागाचा 
एक विभाग प्रमुख ; 


( छ ) संचालक , मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन 


सदस्य - सचिव . 


( ३ ) मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे 
असतील 


3B 


( क ) शिक्षणाचे व संदेशवहनाचे माध्यम म्हणून मराठीस प्रोत्साहन देणे ; 

( ख ) विद्यार्थ्यांसाठी मुद्रित स्वरूपात व इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात स्रोत साहित्य म्हणून मराठी 
भाषेमध्ये पाठ्यपुस्तके तयार करणे ; 

( ग ) विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक अभिजात साहित्य कृतीचा मुद्रित स्वरूपामध्ये व इलेक्ट्रॉनिक 
स्वरूपामध्ये विशेषतः इंग्रजी व इतर आधुनिक भाषांमधून मराठीमध्ये अनुवाद करणे ; 

( घ ) राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय परिसंस्था , खाजगी विद्यापीठे , अशासकीय संघटना , सार्वजनिक 
क्षेत्रातील कंपन्या यांच्या सहयोगाने विविध विषयामधील अन्य भाषेतील पुस्तकांचा मराठीमध्ये अनुवाद 
करण्याचे काम हाती घेणे 

( ङ ) मराठी भाषा व साहित्य समृद्ध करण्यासाठी आणि त्यांचा प्रसार करण्यासाठी माहिती व 
संदेशवहन तंत्रज्ञानाचा विस्तृत वापर करणे 

( च ) मराठी भाषेचा इतर भाषांशी असलेला सांस्कृतिक व भाषाशास्त्रीय संबंध यांवरील 
मराठीतील प्रगत संशोधन हाती घेणे , आंतर - सांस्कृतिकता लक्षात घेऊन , इतर भाषांतील साहित्याचा 
मराठीमध्ये अनुवाद करण्याचे कार्य करणे 

छ ) मराठीतील संकल्पनात्मक , समीक्षात्मक , सर्जनात्मक विचारांना आणि सिद्धांताना प्रोत्साहन 
देणे : 


. 


3B 


( ज ) महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांमार्फत मराठी भाषेतील व्यावसायिक व उपयोजित 
स्वरूपाचे पाठ्यक्रम तयार करणे व उपलब्ध करून देणे 


ܝܺ 


( झ ) विविध प्रदेशांमधील मराठी भाषेच्या विभिन्नतेचे संशोधन करणे 


( ञ ) अहवाल , प्रबंधिका , पुस्तके , संशोधन खंड मराठीमध्ये प्रसिद्ध करणे 

सुलभ 

करणे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


समान संधी मंडळ . 


1 


1 


7 


६० ख . ( १ ) प्रत्येक विद्यापीठात एक समान संधी मंडळ असेल , जे , अध्यापक , अध्यापकेतर 
कर्मचारी आणि समाजातील दुर्बल घटकांचे विविध प्रवर्ग , अल्पसंख्याक , महिला , एलजीबीटीक्युआयए 
( समलिंगी संबंध असणारी स्त्री ( लेस्बीयन ) , समलिंगी संबंध असणारा पुरुष ( गे ) , उभयलिंगी संबंध 
असणा - या व्यक्ती ( बाय सेक्शुअल ) , तृतीयपंथी , समलिंगी संभोगाचे आकर्षण असणारा पुरुष ( क्यूर ) , 
आंतरलैंगिक , अलैंगिक व इतर ) व दिव्यांग व्यक्ती यांमधील विद्यार्थी यांचे कल्याण , विकास व सामाजिक 
सुरक्षा यांच्या संबंधात विविध विकास व कल्याण कार्यक्रम , योजना , विनियम व धोरणे यांचे नियोजन करणे , 
संनियंत्रण करणे , त्याबाबत मार्गदर्शन करणे आणि त्याचे समन्वयन करणे , भारताच्या संविधानामध्ये जतन 
केलेल्या स्वातंत्र्य , धर्मनिरपेक्षता , समानता , समान संधी , प्रतिष्ठा व सामाजिक न्याय या मूल्यांना चालना देणे 
व ती प्रस्थापित करणे आणि तसेच विद्यापीठातील सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी धोरण , कार्यपद्धती व प्रथा 
तयार करणे , यासाठी जबाबदार असेल . 

( २ ) मंडळामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल : 


1 


( क ) प्र - कुलगुरू 

अध्यक्ष , 
( ख ) आयुक्त , सामाजिक न्याय , महाराष्ट्र राज्य किंवा उपायुक्ताच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा 
नसलेली त्याची नामनिर्देशित व्यक्ती ; 


1 


1 


1 


7 


3B 


7 


1 


( ग ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , निरधिसूचित जमाती ( विमुक्त जाती ) किंवा भटक्या 
जमाती , इतर मागास वर्ग , अल्पसंख्याक , महिला , एलजीबीटीक्युआयए ( समलिंगी संबंध असणारी 
स्त्री ( लेस्बीयन ) , समलिंगी संबंध असणारा पुरुष ( गे ) , उभयलिंगी संबंध असणा - या व्यक्ती ( बाय 
सेक्शुअल ) , तृतीथपंथी , समलिंगी संभोगाचे आकर्षण असणारा पुरुष ( क्यूर ) , आंतरलैंगिक , अलैंगिक 
व इतर ) किंवा दिव्यांग व्यक्ती या प्रवर्गातील प्रत्येकी एकजण असे कुलगुरूद्वारे नामनिर्देशित 
करावयाचे विद्यापीठ विभागांतील नऊ वरिष्ठतम अध्यापक ; 

( घ ) समान कालावधीकरिता आळीपाळीने , कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले संलग्न महाविद्यालयांचे 
दोन वरिष्ठ प्राचार्य , त्यापैकी एक प्राचार्य अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , निरधिसूचित जमाती 
( विमुक्त जाती ) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागास वर्ग यांच्यामधील असेल 

( ङ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , निरधिसूचित जमाती ( विमुक्त जाती ) किंवा भटक्या 
जमाती , इतर मागास वर्ग , अल्पसंख्याक , महिला , एलजीबीटीक्युआयए ( समलिंगी संबंध असणारी 
स्त्री ( लेस्बीयन ) , समलिंगी संबंध असणारे पुरुष ( गे ) , उभयलिंगी संबंध असणा - या व्यक्ती 
( बायसेक्शुअल ) , तृतीयपंथी , समलिंगी संभोगाचे आकर्षण असणारा पुरूष ( क्यूर ) , आंतरलैंगिक , 
अलैंगिक व इतर ) आणि दिव्यांग व्यक्ती यांच्यामधून कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा विद्यापीठ 
विभागातील एक विद्यार्थी ; 

( च ) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा एक विख्यात समाज सेवक 

( छ ) कुलसचिव 
( ३ ) समान संधी मंडळ , एका वर्षात किमान तीन बैठका घेईल . 
( ४ ) समान संधी मंडळास पुढील अधिकार व कर्तव्ये असतील : 

( क ) भारताच्या संविधानात जतन केलेल्या स्वातंत्र्य , धर्मनिरपेक्षता , समानता , समान संधी , 
प्रतिष्ठा व सामाजिक न्याय या मूल्यांना चालना देण्यासाठी आणि ते प्रस्थापित करण्यासाठी आणि 
राष्ट्रीय विकासावरील मूलभूत अभिवृत्ती आणि सारभूत मूल्ये यांस चालना देण्यासाठी कृती आराखडा 
तयार करणे 

( ख ) अध्यापन , अध्ययन , प्रशिक्षण , संशोधन आणि उच्च शिक्षणाच्या इतर आधारभूत सेवा 
सुविधा यांमध्ये समन्याय वाटप व समान संधी यांस चालना देण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे ; 


3B 


सदस्य - सचिव . 


1 


1 


3 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


७ 


( ग ) समाजातील दुर्बल घटकांमध्ये स्वाभिमान व प्रतिष्ठेची जाणीव निर्माण करण्यासाठी आणि 
त्यास चालना देण्यासाठी आणि तसेच समाजातील लिंगभाव समानतेस व संवेदनशीलतेस चालना 
देण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे ; 

( घ ) विद्यापीठातील सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी धोरण , कार्यपद्धती व प्रथा निर्माण करणे 
आणि विद्यापीठाची प्राधिकरणे किंवा मंडळे आणि विद्यापीठाने , वेळोवेळी घटित केलेल्या विविध 
समित्या तयार करताना , त्यात दुर्बल घटकांचा सहभाग असल्याची सुनिश्चिती करणे 

( ङ ) उच्च शिक्षण परिसंस्थामध्ये समन्यायतेस चालना देण्यासंबंधीची आणि भरती व प्रवेश 
यांमधील आरक्षणासंबंधीची शासनाची धोरणे , विनियम किंवा त्याबाबतीत वेळोवेळी काढलेले आदेश 
यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे संनियंत्रण करणे व मूल्यमापन करणे ; 


3B 


7 


- 


( च ) राज्य शासनाने वेळोवेळी निदेश दिल्याप्रमाणे , समाजातील दुर्बल घटकांतील विविध 
प्रवर्गांच्या व अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाच्या संबंधातील राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणाच्या 
अंमलबजावणीचे संनियत्रंण करणे व मूल्यमापन करणे ; 

छ ) विद्यापीठाच्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या व कर्मचा - यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व 
कल्याणासाठी कृती आराखडा तयार करणे ; 

( ज ) दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी व कल्याणासाठी शासकीय व अशासकीय निधी पुरवठा 
करणा - या अभिकरणांनी मंजूर केलेल्या विविध योजनांच्या किंवा प्रकल्पांच्या बाबतीत विद्यापीठाने , 
संलग्न महाविद्यालयांनी व मान्यताप्राप्त परिसंस्थांनी केलेल्या अनुदानांच्या वापराचे संनियंत्रण करणे , 
मूल्यमापन करणे व मूल्यनिर्धारण करणे आणि उचित कारवाईकरिता व्यवस्थापन परिषदेला शिफारशींसह 
अहवाल सादर करणे 

( झ ) मंडळाने तयार केलेल्या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत वित्तीय 
अंदाज पत्रक तयार करणे आणि ते विचारार्थ , वित्त व लेखा समितीकडे पाठविणे ; 

( ) कुलगुरुने केलेल्या निर्देशांवरून मंडळाने घटित केलेल्या समितीने पुढील बाबतीत 
करावयाच्या चौकशीची व्यवस्था करणे , 


1 


7 


( एक ) जात , वंश , धर्म , रंग व लिंग यांवर आधारित भेदभावाविरोधात विद्यापीठाच्या व 
संलग्न महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांकडून , अध्यापकांकडून व अध्यापकेतर कर्मचा - यांकडून 
प्राप्त झालेली कोणतीही तक्रार ; 


( दोन ) दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी व कल्याणासाठी शासकीय व अशासकीय संघटनांनी 
मंजूर केलेल्या विविध योजनांच्या व प्रकल्पांच्या बाबतीत , विद्यापीठाने व संलग्न महाविद्यालयांनी 
केलेल्या अनुदानाच्या वापराचे मूल्यमापन व मूल्यनिर्धारण ; 

( ट ) विद्यापीठाची व मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडता यावी म्हणून कुलगुरूकडून सोपविण्यात 
येईल असे इतर कोणतेही काम हाती घेणे . ” . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापिठ अधिनियम , २०१६ ( २०१७ चा महा . ६ ) यामध्ये , राज्यातील कृषीतर व 
वैद्यकीयेतर सार्वजनिक विद्यापीठे यांच्या नियमनाची तरतूद आहे . भारत सरकारने , २० जुलै २०२० रोजी राष्ट्रीय 
शैक्षणिक धोरण , २०२० प्रस्तुत केले आहे . उक्त धोरण विचारात घेता आणि तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांची नियमन 
संरचना बळकट करण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणाचा आणि संशोधनाचा दर्जा सुधारणे शक्य व्हावे यासाठी महाराष्ट्र 
शासनास , उक्त अधिनियमात सुधारणा करणे इष्ट वाटते . 


२. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण , २०२० च्या तरतुदी आणि विद्यापीठांच्या नियमन संरचनेचे विविध पैलू , उच्च 
शिक्षण , अध्ययन व संशोधन विचारात घेता , महाराष्ट्र शासनाने , उक्त अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस 
करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे . उक्त समितीने , महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ मधील 
सुधारणांशी संबंधित असणा - या शिफारशींचा अंतर्भाव असलेल्या तिच्या अहवालाचा भाग - एक , शासनाच्या विचारार्थ 
सादर केलेला आहे . उक्त समितीच्या शिफारशी विचारात घेता , उक्त अधिनियमामध्ये यथोचित सुधारणा करणे 
शासनाला इष्ट वाटते . 


1 


३ . 


प्रस्तावित विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत , 


( क ) प्र - कुलपतीच्या तरतुदी ; 
( ख ) संचालक , मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन या पदाच्या तरतुदी ; 

( ग ) कुलगुरुची नियुक्ती करण्याची रीत आणि नामिकेची शिफारस करणा - या समितीची पुनर्रचना याबाबतच्या 
तरतुदी ; 

( घ ) मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन मंडळ आणि समान संधी मंडळ घटित करण्याच्या तरतुदी ; 
( ङ ) राज्य शासनाद्वारे अधिसभेवरील व व्यवस्थापन परिषदेवरील सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यासाठी तरतुदी . 
४. वरील उदिष्टे साध्य करणे , हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई , 


उदय सामंत , 


दिनांक २१ डिसेंबर , २०२१ . 


उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री . 


1 


राजेन्द्र भागवत , 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक २३ डिसेंबर , २०२१ 


प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


